महाराष्ट्र राज्य आर्थिक व सांख्यिकी सेवा 
संवर्गामध्ये (MSESS) निर्माण करण्यात 
आलेल्या सहसंचालक Yo पदे आणि 
उपसंचालक २० पदे अशी एकूण ३० पदे 
पुनर्जीवीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-असांस-२०२२/प्र.क्र.७६/का.१४२६, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जून २०२२ 


संदर्भ :- नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रासांस-२०१२/प्र.क्र.२७८/१२/का.१४१७, दि.११/१०/२०१२. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाचा सांख्यिकीय अधिनियम, २००८ (Collection of Statistics Act,2ood) व 
त्याखालील नियम सध्या देशभर अंमलात आहेत. सदर कायद्याचया राज्यातील प्रभावी अमंलबजावणीसाठी 
प्रत्येक विभाग व त्यांच्या अधिनस्त संचाळनालयांमध्ये व आयुक्‍ताळयामध्ये सांख्यिकी कक्ष कार्यरत राहणे 
SAU झाले आहे. सदर कक्षाची पर्याप्त अधिकारीता व नियंत्रणासाठी सांख्यिकी व आर्थिक सेवेतील 
वरिष्ठ स्तरातील निष्णात अधिकारी या कक्षाच्या प्रमुख पदी असावयास हवे. त्याप्रमाणे विविध प्रशासकीय 
विभाग व त्यांचे अधिनस्त यंत्रणांना योजनांच्या आखणीसाठी व योजनांचे विश्लेशण करुन त्यांचे मुल्यमापन 
करुन विभागांना धोरणात्मक सल्ला व मार्गदर्शन करण्यासाठी निपुण असे अर्थतज्ञ व सांख्यिकी तज्ञांची 
राज्याला गरज आहे. यास्तव राज्यात महाराष्ट्र राज्य आर्थिक व सांख्यिकी सेवा (Maharashtra State 
Economic and Statistica Services) (MSESS) निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने नियोजन विभाग, शासन 
निर्णय क्र.रासांस-२०१२/प्र.क्र.२७८/१२/का.१४२६, दि.११/१०/२०१२ व्वारे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
आणि अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयासाठी गट अ श्रेणीची सहसंचालक १० पदे व उसंचालक २० पदे अशी 
एकूण ३० पदे त्या त्या विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. सदर पदे अर्थ 
व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संवर्गात अतिरिक्‍त वाढ म्हणून घोषित करण्यात आली 
होती. आणि सदर पदे प्रथमता दिनांक ३०/९/२०१५ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. 
सदर पदे निर्माण करण्यात आल्यापासूनच रिक्‍त असल्याने व्यपगत झाली आहेत. सबब सदर पदे पुनर्जीवीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य आर्थिक व सांख्यिकी सेवा संवर्ग (MSESS) निर्माण करण्यासाठी नियोजन विभाग,झासन 
निर्णय क्र.रासांस-२०१२/प्र.क्र.२७८/१२/का.१४२६, दि.११/१०/२०१२ व्दारे निर्माण केळेली सहसंचालक 
qo पदे आणि उपसंचालक २० पदे Ball एकूण ३० पदे पुनर्जीवीत करण्यास पुढील तक्त्यात नमुद 
केल्यानुसार मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः असांस-२०२२/प्र.क्र.७६/का.१४२६, 


अ.क्र. । संवर्गाचे नाव प्रशासकीय विभागाचे नाव पदसंख्या 

| सहसंचालक  । कृषि विभाग 

२ सहसंचालक आदिवास विकास विभाग 

३ सहसंचालक  । ग्राम विकास विभाग 

४ सहसंचालक = | नगर विकास विभाग 

4 सहसंचालक गृह निर्माण विभाग 

६ सहसंचालक | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

७ सहसंचालक  ।शालेय शिक्षण विभाग 

८ | सहसंचालक = | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

8 सहसंचालक Rea, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय 
विकास विभाग 

प्न o  । सहसंचालक  । पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

ee | १ | उपसंचालक गृह विभाग (परिवहन) 

१२ | उपसंचालक  । गृह विभाग (पोलिस) 

१३ । उपसंचालक  । उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

१४ | उपसंचालक  ।उद्योगउर्जाव कामागार विभाग (उद्योग) 

१५ | उपसंचालक  ।उद्योगउर्जाव कामगार विभाग (कामगार) 

१६ । उपसंचालक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

१७ | उपसंचालक उर्जा विभाग 

१८ | उपसंचालक  । नियोजन विभाग (रोहयो) 

१९ | उपसंचालक  ।महसूल व वन विभाग (वन) 

२० | उपसंचालक  । कौशल्य विकास, उद्योजकता व रोजगार विभाग 

२१ । उपसंचालक महिला व बाल विकास विभाग 

२२ | उपसंचालक अन्न व नागरी पुरवठा विभाग 

२३ । उपसंचालक  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमारती) 

२४ | उपसंचालक  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असांस-२०२२/प्र.क्र.9६/का.१४२६, 


२५ | उपसंचालक विधी व न्याय विभाग PE 
२६ | उपसंचालक ग्राम विकास विभाग re 
२७ | उपसंचालक नगर विकास विभाग a 
२८ । उपसंचालक  । सामान्य प्रशासन विभाग एका 
२९ «| उपसंचालक  । नियोजन विभाग २ 
एकूण ३० 


२. उपरोक्त पदे ही त्या त्या संबंधित विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आली असून , सदर 
कामासाठी लागणारा सहाय्यक कर्मचारी वर्ग संबंधित विभागानी त्यांच्या मंजूर पदामधून उपलब्ध करुन देणे 
आवड्यक राहिल. सदर ३० पदांकरीता संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई हे “नियंत्रक 
अधिकारी” राहतील तथापी एखाद्या विभागातील सांख्यिकी कामकाजाबाबत वाढ/घट झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्याप्रमाणे त्या विभागास दिलेल्या पदांची श्रेणी वाढ/श्रेणीत घट करण्याचे किंवा पद रद्द करण्याचे 
किंवा सेवेचा प्रकार बदलण्याचे अधिकार नियोजन विभागास राहतील. तसेच सदर पदे अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संवर्गात अतिरिक्‍त वाढ म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 


३. उपरोक्त पुनर्जीवीत करण्यात आलेल्या पदांना मुदतवाढ देणे व त्या अनुषंगाने त्या पदांच्या वेतन व 
भत्त्यासाठी त्या - त्या विभागांकडून अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आवश्यक राहील. 


४. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २९/४/२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


ष्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२९१७२१०००७१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Deepak Shivajirao D 

D k DN: c=IN, vi it of Maharasht .g Department, 
eepa postalCode=400032, st: hi 
2.5.4.20=4d 1 1b2ee4dfa01 facc6e58028a3bde93d4ac81d87ed6247 
क कक a 0fb3a827602426f, 

erialNe £3a85577333780db2d347fab235605a8c5 1e9cf8dc333 
Shiva jirao Desa चाकाााळळ 

Date: 2022.07.11 11:51:45 +05'30 

(दि. शि. देसाई) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असांस-२०२२/प्र.क्र.७६/का.१४२६, 


४) मा. मंत्री (सर्व, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (सर्व), मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
६) सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक व्यवहार विभाग), भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
) 
) 
) 


सचिव, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


vo 


१०)मा.उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

११) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

93) महालेखापाल-१,(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

१४)महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

94) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

१६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१७) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१९) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०) सर्व संबंधित विभागांचे सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन) , मंत्रालय, मुंबई 
२१)सर्व सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
22) उपसचिव (कार्यासन - १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३) उपसचिव, व्यय - ८ आणि आपुक कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४) अवर सचिव, रोहयो / का.१४२६/का.१४२७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५) निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


